पशुधनामधील संसर्गजन्य लाळ-खुरकुत व 
सांसर्गिक गर्भपात या रोगांच्या नियंत्रणासाठी 
केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय wee नियंत्रण 
कार्यक्रमाच्या (NADCP-National = Animal 
Disease Control Programme) राज्यातील 
अंमलबजावणीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, BRAM, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक- संकिर्ण-२०१९/ प्र.क्र. ७१/पदुम-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २ जुन, २०२०. 


वाचा: १) केंद्र शासनाच्या पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विभागाचे पत्र क्र. ११०५३(५३१३)/९/२०१९-एलएच, 
नवी दिल्ली दि.५.०९.२०१९. 

२) केंद्र शासनाच्या पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विभागाचे पत्र क्र. के- ११०२५ /१५/२०१९ -एलएच, 
नवी दिल्ली दि.९.१०.२०१९. 

३) केंद्र शासनाच्या wads, दुग्धव्यवसाय विभागाचे सह सचिव यांनी प्रधान सचिव (पदुम) यांना 
लिहिलेले SAM. पत्र क्र. के-११०२५/२६/२०१९-एलएच, नवी दिल्ली दि.२४.०८.२०१९ व 
दि.१.११.२०१९. 

४) या विभागाचे पत्र क्र. संकिर्ण-२०१९/ प्र.क्र. ७१/पदुम-४, दि.५.११.२०१९ अन्वये केंद्र शासनास 
सादर केलेला राज्याचा कृती आराखडा. 

५) केंद्र शासनाच्या पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विभागाचे अ.शा. पत्र क्र. के-११०५३ 
(५३१३)/२०/२०१९-एलएच, नवी दिल्ली दि.२९.११.२०१९ . 

६) शासनाचे समक्रमांकाचे पत्र दि. १३.१२.२०१९. 


प्रस्तावना : - 


केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पश्ञुधनामधील संसर्गजन्य लाळ-खुरकुत व 
सांसर्गिक गर्भपात या रोगाच्या नियंत्रणासाठी केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पश्ञुरोग नियंत्रण कार्यक्रमाच्या 
(NADCP-National Animal Disease Control Programme) देश पातळीवरील सन २०१९-२०२० 
पासूनच्या अंमलबजावणीस मंत्रिमंडळाने मान्यता प्रदान केलेली आहे. तसेच, वाचा क्र.२ येथील पत्रान्वये 
केंद्र शासनाने राष्ट्रीय RT नियंत्रण कार्यक्रमाच्या (NADCP-National Animal Disease Control 
Programme) सन 2098-2020 मधील Gar पातळीवरील अंमलबजावणीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
केलेली आहे. सदरच्या कार्यक्रमासाठी केंद्र शासनाचा १०० टक्के निधी राज्यास प्राप्त होणार आहे. ळाळ- 
खुरकुत रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील १०० टक्के गाई, म्हशी, शेळ्या, मेंढ्या व वराह यांना सहा 
महिन्यांच्या अंतराने वर्षातून दोन वेळा तसेच, ४ ते ८ महिने वयोगटातील १०० टक्के गाईच्या कालवडी 
आणि म्हशींच्या पारड्यांना फक्त एक वेळा (One Time Vaccination) सासंर्गिक गर्भपात प्रतिबंधक 
लसीकरण करावयाचे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/ प्र.क्र. ७१/पदुम-४ 


वाचा क्र.३ व क्र.५ येथील अनुक्रमे दि.२४.०८.२०१९ व दि.२९.११.२०१९ च्या अर्धशासकीय 
पत्रान्वये केंद्र शासनाने सदर कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य अंमलबजावणी यंत्रणा / राज्य VATA 
विकास मंडळास पीएफएमएस प्रणालीद्वारे केंद्र शासनाचा निधी वितरीत होणार असल्याचे कळवून, यासाठी 
बँकेमध्ये शक्‍यतो स्वतंत्र खाते उघडून त्याचा तपशील केंद्र शासनास कळविण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. 


या कार्यक्रमांतर्गत ळाळ-खुरकुत व संसर्गिक गर्भपात प्रतिबंधक लस, जनावरांची ओळख 
पटविण्यासाठी कानात लावावयाचे टॅग्ज व अँपलिकेटर केंद्र शासनाकडून पुरवठा करण्यात येणार असून, 
या कार्यक्रमासाठी आवश्‍यक शीतसाखळी सुविधा व लसीकरणासाठी आवश्‍यक साहित्य, मानधन इ. 
बाबींसाठीचा केंद्र शासनाकडून राज्यास वितरित झालेला निधी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र WTA 
विकास मंडळ, अकोला या कार्यालयाकडील राष्ट्रीयकृत बँकेत नव्याने उघडलेल्या स्वतंत्र खात्यामध्ये जमा 
करण्यात आलेला आहे. 


सदर केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या राज्यातील अंमलबजावणीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याच्या 
अनुषंगाने खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

पश्ुधनामधील संसर्गजन्य लाळ-खुरकुत (Foot & Mouth Disease) व सांसर्गिक गर्भपात 
(Brucellosis) या रोगाच्या नियंत्रणासाठी केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय प्षुरोग नियंत्रण कार्यक्रमाच्या (NADCP- 
National Animal Disease Control Programme) राज्यातील सन २०१९-२०२० पासूनच्या 
अंमलबजावणीस याद्वारे प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


केंद्र शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना व यासाठी प्राप्त होणारा निधी यास 
अधीन राहून सदरच्या कार्यक्रमाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदर कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीस्तव केंद्र शासनासोबत समन्वय साधण्यासाठी राज्याचे नोडल 
अधिकारी म्हणून सह आयुक्त पशुसंवर्धन रोग अन्वेषण विभाग, पुणे-६७ यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
तसेच सदर योजनेचे राज्यात प्रभावीपणे सनियंत्रण करण्यासाठी राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावर 
खालीलप्रमाणे विविध सनियंत्रण समित्यांचे गठण करण्यात येत आहे. 


BH) राज्य स्तरीय सनियंत्रण समिती (State Monitoring Unit) 


१) अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव /सचिव (पदुम), महाराष्ट्र राज्य : अध्यक्ष 
२) आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे : सदस्य 
३) सहसचिव / उपसचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई : सदस्य 
४) संचालक (संशोधन), महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर : सदस्य 
५) सहसचिव / उपसचिव, सहकार व पणन विभाग, मंत्रालय, मुंबई : सदस्य 
६) सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, पुणे-६७ : सदस्य सचिव 
ब) जिल्हा स्तरीय सनियंत्रण समिती (District Monitoring Unit) 
१) जिल्हाधिकारी : अध्यक्ष 
२) अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद : सदस्य 
३) जिल्हा सहकार उप निबंधक, सहकारी संस्था : सदस्य 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/ प्र.क्र. ७१/पदुम-४ 


४) जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍त : सदस्य 

५) जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद : सदस्य 

६) सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, जिल्हा पश्नुवैद्यकिय सर्वचिकित्सालय : सदस्य सचिव 
क) तालुका स्तरीय सनियंत्रण समिती (Block Monitoring Unit) 

१) तहसिलदार, संबंधित तालुका : अध्यक्ष 


AD 


) सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, तालुका लघुपश्ुवैद्यकिय सर्वचिकित्सालय / : सदस्य 
तांत्रिक सनियंत्रणासाठी नियुक्‍त केलेल्या नजिकच्या तालुका 
लघुपश्ुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालयाचे सहाय्यक आयुक्‍त wa 

) सभापती, पंचायत समिती यांनी नामनिर्देशीत HSS एक पं.स. सदस्य : सदस्य 

) पश्लुधन विकास अधिकारी, तालुका मुख्यालयापासून दूरच्या अंतरावर : सदस्य 
असलेला पशुवैद्यकिय दवाखाना (श्रेणी-१) 

) पशुधन विकास अधिकारी, तालुका लघुपशुवैद्यकिय सर्वचिकित्सालय / 
तालुका पशुवैद्यकिय दवाखाना, श्रेणी-१ : सदस्य सचिव 


CC AN 


Cc 
ae 


राज्य स्तरावर आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पुणे तर विभागीय स्तरावर संबंधित विभागाचे प्रादेशिक 
सहआयुक्त, पश्युसंवर्धन हे योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी राहतील. 


सदर केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमाच्या राज्यातील BWA अंमलबजावणीसाठी आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे 
यांनी आवश्यक त्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचना तात्काळ सर्व संबंधितांना निर्गमित कराव्यात. 


या कार्यक्रमासाठी केंद्र शासनाकडन प्राप्त होणारा निधी खर्ची पडल्यानंतर त्याचे विहित प्रपत्रातील 
उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास सादर करण्यासाठी राज्य झासनास सादर करण्यात यावे 


सदर शासन निर्णय नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीने तसेच, वित्त विभागाचे अनौपचारिक 
संदर्भ क्र.११/२०२०/व्यय-२, दि.२४.०१.२०२० अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून, त्याचा संगणक संकेताक २०२००६०२१२५१०२७६०१ आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशाने व नावाने, 


Digitally signed by Anoop Kumar 
DN: c=IN, ०-७ nt Of Maharashtra, 0५-१५ id ADE 
t, postalCode=400032, st=M 


partment, Sh 
2.5.4.20=257f78acf3ca20d9e91d7a73a76aa0240463e4aafdd4d13d 
Nn U mM 1689 1 8dc20bad8e6, 
Se 


all ber=1c2ee608849bdb8 12849b6c8878f95607059b530ff7 
17c8e39c09d06b394e02b, “At 
Date: 2020.06.02 12:58:49 +05'30' 


( अनूप कुमार) 
शासनाचे प्रधान सचिव 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. मंत्री (पश्नुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/ प्र.क्र. ७१/पदुम-४ 


४. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव, सहकार व पणन, वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, औध, पुणे. 

८. जिल्हाधिकारी (सवी 

९. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी 

१०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र Was विकास मंडळ, अकोला. 

११. संचालक (संशोधन), महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर 

१२. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

१३. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

१४. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन (सर्व) 

१७. पशुसंवर्धन सहआयुक्त, रोग अन्वेषण विभाग, औंध, पुणे. 

१८.पशुसंवर्धन सहआयुक्त, पद्युवैद्यकीय जेव पदार्थ निर्मिती संस्था, औंध, पुणे. 
१९. जिल्हा पश्युसंवर्धन उपआयुक्त (सर्व) 

20, UAT उपआयुक्त, गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा, गोरेगाव, मुंबई-६५. 

२१. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी 

22. अवर सचिव, पदुम-३, कक्ष अधिकारी पदुम-१ व १६, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२३. निवड नस्ती (पदुम-४) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


